RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35827 


सपमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग दोन - संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती 


वर्ष ४ , अंक १ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२०, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३०, किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण 

सूचना व जाहिराती 


विक्रीकर विभाग, माझगाव ,मुंबई 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलाव सूचना 


स्थावर मालमत्ता 


क्रमांक विउआ(ई -६४२)/मो.क.क. ०४ / वसुली/ मे. बेस कॉर्पोरेशन लि ./टिन क्र . २७८७०००१७४९ V / C / ब -३१३ 
ज्याअर्थी, मे . बेस कॉर्पोरेशन लि . टिन क्र . २७८७०००१७४ ९ V / C पत्ता : अ-१०१, पहिला मजला, भुमी क्लासिक को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी,लिंक रोड, मालाड (प.), मुंबई ४०० ०६४ यांचेकडून म.मु.क.अ. २००२/कें.वि.का . १९ ५६ अंतर्गत विक्रीकराच्या थकबाकी पोटी येणे 
असलेली रक्कम रुपये ११ ९,८१,४६,३४ ९ व कार्यालयीन आदेशिका रक्कम रुपये १० मिळून होणारी रक्कम रुपये ११ ९, ८१,४६,३५ ९ अद्यापही 
भरलेली नाही . 

त्याअर्थी, असे सुचित करण्यात येते की , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम १९ २ नुसार व्यापाऱ्याची जप्त केलेली 
स्थावर मालमत्ता श्री . गिरीष कुमार अरोरा ( संचालक ), श्री . पंकज अरोरा ( संचालक ) व श्री . विजय वर्मा ( संचालक ) मे . बेस कॉर्पोरेशन लि . यांचे 
मालकीची आहे . तिचा जाहीर लिलाव उपरोल्लेखित ठिकाणी विक्रीकर उपायुक्त ( ई-६४२), मो.क.क.- ०४ , माझगाव, मुंबई हे दिनांक ३० जानेवारी 
२०१८ रोजी दुपारी २-०० वाजता विक्रीकर थकबाकीच्या वसुलीसाठी करणार आहेत . सदर लिलाव हा स्थावर मालमत्ता ज्या ठिकाणी व ज्या 
परिस्थितीत आहे, त्यानुसार होईल. 
सदर विक्रीबाबतच्या अटी व शर्ती या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कोणत्याही कामाच्या दिवशी उपलब्ध होऊ शकतील . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची अनुसूची 
स्थावर मालमत्तेचे वर्णन : 

फ्लॅट क्रमांक अ -१०१, पहिला मजला, भुमी क्लासिक को - ऑप. हौसिंग सोसायटी, लिंक रोड, मालाड ( प.), मुंबई ४०० ०६४ . 

क्षेत्रफळ ९ ३० चौ.फूट / ८७ चौ.मी. ( Built up ). 
मुंबई, 

एन . एस . घोगरे , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१७. 

विक्रीकर उपायुक्त ( ई-६४२), 
कार्यालयाचा पत्ता : 

मोठे करदाते कक्ष-४ , माझगाव, मुंबई . 
विक्रीकर उपायुक्त 

( ई-६४२), केबीन नं . ए -१२, 
४ था मजला, जुनी इमारत, मोठे करदाते , 
कक्ष-४ , विक्रीकर विभाग, माझगांव, मुंबई 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार, जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १९ ३ ९ 
SALES TAX DEPARTMENT, MAZGAON , MUMBAI 


Public Auction of Immoveable Property 


o . DC -LTU -IV /E -642/Recovery /RC . No./27870001749V/C/Base Corp. LTD./2016-17/B-313 


Whereas, M / s. Base Corporation Ltd. holder of R.C. No./ TIN -27870001749V /C , under MVAT 
Act , 2002 and under Central Sales Tax Act, 1956 situated at A - 101, 1st Floor, Bhoomi Classic 
Co -operative H.S.G. Society , Link Road , Malad (West), Mumbai 400 064 has made default in 
payment of Rs. 119,81,46,349 on account of Sales Tax dues payable by them and processing fees 
under M.L.R.C., 1966 . 


Whereas , the immovable property specified below has been attached for the recovery of 
Rs. 119,81,46,349 plus processing fees total Rs. 119,81,46,359 on account of Sales Tax dues payable 
by defaulter ( 1) Mr. Girish Kumar Arora , ( 2 ) Mr. Pankaj Arora , ( 3 ) Mr. Vijay Verma, Directors of 
M / s. Base Corporation Ltd. 


Notice is hereby given that unless the total amount aforesaid be paid in the Government 
treasury on or before the day herein fixed for the sale, the said immoveable property shall be sold 
by Public Auction at A - 101, 1st Floor, Bhoomi Classic Co -operative H.S.G. Society , Link Road , 
Malad (west) , Mumbai 400064 , on 30th January 2018 at 2-00 P.M. by the undersigned . The 
properties will be sold on “ as is where is ” basis. 


The details terms and conditions of auction shall be available in the office of the undersigned 
between the working hours on all working days. Any sale so made shall be subject to confirmation . 


Schedule of recovery of immoveable property . 


Description of Immoveable Property : 


Flat .- A - 101, 1st Floor, BhoomiClassic Co- operative H.S.G. Society , Link Road , Malad (West ), 
Mumbai 400 064 . 


Area .- 930 Sq.Ft./87 Sq.mtr . (Built up). 


Mumbai, 
dated 18th December 2017 . 


N. S. GHOGARE , 
Dy. Commissioner of Sales Tax ( E - 642) 

Large Taxpayers Unit IV , Mumbai. 


Office Address : 
Office of the Dy. Comm . of Sales Tax ( E -642 ), 
Large Tax Unit -4 , Cabin No. A - 12 , 4th Floor , 
Vikrikar Bhavan , Mazgaon , Mumbai 400010 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 


विशेष वसुली अधिकारी , समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 


. 


स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधिचा आदेश 


वाचावे : 


(१) मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था (परसेवा ) पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे सहकारी फेडरेशन लि . पुणे यांचेकडील 
महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम १०१(१ ) अन्वयेचा वसुली दाखला क्रमांक १०१/७१३/३०/२०१७ . 


( २) मा . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० कलम अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक ( १०७ ) (३ ) अन्वये दिनांक २१ जून २०१७ रोजी दिलेली मागणी नोटीस . 

( ३ ) मा . विशेष व वसुली व विक्री अधिकारी पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० कलम आणि अंतर्गत महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक ( १०७ ) (५ ) अन्वये दिनांक २१ जुलै २०१७ रोजी दिलेली जप्तीची नोटीस . 


( ४ ) मा . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, पुणे यांचेकडील दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिलेली स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्तीपुर्व 
नोटीस . 


क्रमांक ३२५/१७ वि . व. अ./ म. स. का . क . १५६/२०१७ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
श्री . युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा नियम , १९ ६१ अन्वये 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . 
भार्गव शिवाजी पंतगे, रा. भोंडवेवाडी, पो . सुपा, ता . बारामती, जि . पुणे व त्यांचे जामिनदार यांचेकडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा 
तालुका पुरंदर ,जिल्हा पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये १,२४,१५६.०० ( एक लाख चौवीस हजार एकशे छप्पन्न रुपये फक्त) व दिनांक १ डिसेंबर २०१६ पासूनचे 
व्याज, दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री. भार्गव शिवाजीपंतगे, रा. भोंडवेवाडी, पो. सुपा, 
ता. बारामती, जि. पुणे यांची व सहकर्जदार सौ . पुष्पा शिवाजी पंतगे यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेलीमिळकत या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्या पासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 


तारण देणाऱ्या 


गावाचे नाव 


मिळकत 


क्षेत्र चौ . फूट 


हुकूमनामा क्रमांक 


वसुली दाखला देण्यात 


जमीन मालकाचे 


तालुका व जिल्हा 


गट 


क्षेत्र आर 


व दिनांक 


आला आहे त्याचे 


नाव 


क्रमांक 


नाव 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१०१/७१३/३०/१७, 


श्री . भार्गव शिवाजी 


श्री . भार्गव शिवाजी 


भोंडवेवाडी 


१. ग्रा . मिळकत 


बखळ पु.प. १ ९ X द.उ. १० 


०५ मे २०१७ 


पंतगे . 


पंतगे 


ता . बारामती 


नं . १११ 


= १९ ० चौ . 

फुट 


जि . पुणे 


१०१/७१३/३०/१७, 


श्री . भार्गव शिवाजी 


सौ . पुष्पा शिवाजी 


भोंडवेवाडी 


२. ग्रा . मि 


बखळ पु.प. १५ X द.उ. १२ 


०५ मे २०१७ 


पंतगे . 


पंतगे 


ता . बारामती 


नं . ४२ 


१८० चौ . फुट दगड माती 


जि . पुणे 


बांधकाम वरती पत्रा . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज ना . फरांदे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ४-१० , २०१८ / पौष १४-२०, शके १ ९ ३ ९ 
विशेष वसुली अधिकारी, समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 


स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधिचा आदेश 


वाचावे : 


( १) मा . सहायक निबंधक सहकारी संस्था ( परसेवा ) पुणे जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थेचे सहकारी फेडरेशन लि . पुणे यांचेकडील 
महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम १०१(१ ) अन्वयेचा वसुली दाखला क्रमांक १०१/७१४/३१/२०१७. 

( २) मा . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० कलम अंतर्गत महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक ( १०७ ) ( ३ ) अन्वये दिनांक २१ जून २०१७ रोजी दिलेली मागणी नोटीस . 

(३ ) मा . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम आणि अंतर्गत महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थाचा नियम, १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक ( १०७ ) ( ५ ) अन्वये दिनांक २१ जुलै २०१७ रोजी दिलेली जप्तीची नोटीस . 

( ४) मा . विशेष वसुली व विक्री अधिकारी पुणे यांचेकडील दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिलेली स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्तीपुर्व 
नोटीस . 


. 


क्रमांक ३२६/१७ वि . व. अ ./ म. स . का . क . १५६/२०१७ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
श्री . युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चा नियम, १९ ६१ अन्वये 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . 
अनिल श्रीरंग गोवेकर , रा . कोरेगाव , ता . फलटण , जिल्हा सातारा व त्यांचे जामिनदार यांचेकडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित निरा , 
तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये ४,३५,२० ९.०० ( चार लाख पस्तीस हजार दोनशे नऊ रुपये फक्त ) व दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
पासूनचे व्याज, दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . अनिल श्रीरंग गोवेकर , 
रा . कोरेगाव, ता . फलटण , जिल्हा सातारा यांची व जामिनदार यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्या पासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 


तारण देणाऱ्या 


गावाचे नाव 


मिळकत 


क्षेत्र चौ . फूट 


हुकूमनामा क्रमांक 


वसुली दाखला देण्यात 


जमीन मालकाचे 


तालुका व जिल्हा 


गट 


क्षेत्र आर 


व दिनांक 


आला आहे त्याचे 


नाव 


क्रमांक 


नाव 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१०१/७१४/३१/१७, 


श्री . अनिल श्रीरंग 


श्री . अनिल श्रीरंग 


कोरेगाव 


१) गट नं . २३४ 


गट नं . २३४ मधील ० हे 


०५ मे २०१७ 


गोवेकर . 


गोवेकर . 


ता . फलटण 


०.११ आर क्षेत्र 


जि . सातारा 


१०१/७१४/३१/१७, 


श्री . अनिल श्रीरंग 


श्री . श्रीरंग बाबुराव 


कोरेगाव 


२ ) गट नं . ३७६ 


गट नं . ३७६ ०हे ०.१३ आर 


०५ मे २०१७ 


गोवेकर . 


गोवेकर तसेच 


ता . फलटण 


मालमत्ता क्र . 


क्षेत्र 


सौ . बायडाबाई श्रीरंग 


जि . 


सातारा 


२४० 


बांधकाम ८५४१६ = १३६० 


गोवेकर . 


चौ . फुट 


शौचालय ४X४ = १६ चौ . फुट 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१० , २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


युवराज ना . फरांदे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये . 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 
विशेष वसुली अधिकारी समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 

स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा जप्ती आदेश 
क्रमांक ३३ ९ / १७ वि . व. अ./ म. स. का . क . १५६ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
श्री . युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये 
समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . आप्पा भगवान कांबळे , रा. दुधसंघ वसाहत , अहिल्यादेवी सोसायटीजवळ , भिगवण रोड, बारामती , 
ता . बारामती, जिल्हा पुणे व त्यांचे जामिनदार यांचेकडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे चे कर्ज 
रक्कम रुपये १८,१३,४१५.०० ( अठरा लाख तेरा हजार चारशे पंधरा रुपये फक्त ) व दिनांक १ एप्रिल २०१६ पासूनचे व्याज, दंडव्याज , नोटीस फी 
व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . आप्पा भगवान कांबळे, रा. दुधसंघ वसाहत , अहिल्यादेवी 
सोसायटीजवळ , भिगवण रोड, बारामती, ता . बारामती, जिल्हा पुणे यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेलीमिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण 
किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गावाचे नाव 


मिळकत 


चतुः: सीमा 


वसुली दाखला ज्या पक्षकाराविरुद्ध 

तारण देणाऱ्या 
हुकूमनामा क्रमांक वसुली दाखला देण्यात जमीन मालकाचे 
व दिनांक आला आहे त्याचे 

नाव 


क्षेत्र चौ . फूट 

क्षेत्र आर 


तालुका व जिल्हा 


गट 


क्रमांक 


नाव 


( ५ ) 


( ६ ) 


( १ ) 

( २ ) 
१०१/ १५६/ २२९ /१६, श्री . आप्पा भगवान 
२२ जुलै २०१६ कांबळे 


( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . आप्पा भगवान वाघळवाडी 
कांबळे 

ता . बारामती 


० ९ 


४ हे . ४ ९ आर 
क्षेत्रा पैकी लिहुन 
देणार यांच्या हिस्स्याचे 
क्षेत्र हे . १३ आर 


पूर्व : ग. नं . ३१ 
दक्षिण : ग . नं . ६,३,२,१ 
पश्चिम : टेकडी 


जि . पुणे 


उत्तर : ग . नं . १० 


२०१ 


१०१/ १५६ / २२ ९ / १६, श्री . आप्पा भगवान 
२२ जुलै २०१६ कांबळे 


श्री . आप्पा भगवान गाडीखेल 
कांबळे 

ता . बारामती 


जि . पुणे 


७ हे. ३१ आर पैकी पूर्व : ग . नं. २०० 
० हे . १६ आर दक्षिण : ग . नं . १८८ 
समाईकातील पश्चिम : २०२ व रस्ता 
अविभक्त हिश्याचे उत्तर : ग . नं . २७८ 
० हे. ०४ आर क्षेत्र 


खाते क्र . 


२६२.८० चौ . मी . 


१०१/ १५६ / २२९ / १६ , श्री . आप्पा भगवान 
२२ जुलै २०१६ कांबळे 


श्री . आप्पा भगवान जळोची 
कांबळे 

ता . बारामती 


९ ३८५ 


जि . पुणे 


गट क्र . 


१३१/१ 


प्लॉट नं . 


२८ 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची 
रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज ना . फरांदे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये. 


८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 
विशेष वसुली अधिकारी, समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे. 

स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा जप्ती आदेश 
क्रमांक ३४२/१७ वि . व. अ ./ म . स. का . क . १५६ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या., निरा . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . फिरोज 

अजिज बागवान , रा . १ ९ ५, कचेरी रोड, शांकबरी रोड, बारामती, ता . बारामती, जिल्हा पुणे, ४१३ १०२ यांचा दाखला क्रमांक १०१/८८/२०७/२०१६, 
दिनांक १ जुलै २०१६ ला रक्कम रुपये ९,६३,१ ९ ८.०० ( रुपये नऊ लाख त्रेसष्ठ हजार एकशे अठ्यांनव फक्त.) वसुली दाखला संस्थेस प्राप्त 
झाला असुन लवादी थकबाकीदार श्री . फिरोज अजिज बागवान यांच्याकडून दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेर रक्कम रु. ८,०३,२५ ९ .०० ( अक्षरी 
रक्कम रुपये आठ लाख तीन हजार दोनशे एकोणसाठ फक्त .) व दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासूनचे व्याज, दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज व 
शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री .फिरोज अजिज बागवान, रा. १९ ५, कचेरी रोड, शांकबरी रोड, बारामती, ता . बारामती, 
जिल्हा पुणे, ४१३१०२ यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमुद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून 
पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्विकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला 


गावाचे नाव 


मिळकत 


यांसी चतुःसिमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
वसुली दाखला देण्यात 
आला आहे त्याचे 


तारण देणाऱ्या 
जमीन मालकाचे 


क्षेत्र चौ . फूट 

क्षेत्र आर 


तालुका व जिल्हा 


हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


गट नं . 


नाव 


नाव 


( १ ) 


( ५ ) 


( २ ) 
श्री . फिरोज अजिज 


( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . फिरोज अजिज मेडद , 


४४६ 


१०१/८८/२०७/२०१६ 
१ जुलै २०१६ 


बागवान 


बागवान 


ता . बारामती , 


( ६ ) 

( ७ ) 
० हे ०.४० आर पूर्व : ग. नं . ४४७, ४४ ९ , 

४५० व पाटस रस्ता . 
दक्षिण : मेडद तांदुळवाडी रस्ता 
पश्चिम : ग. नं . ४४५ 
उत्तर : ग . नं . ४५ ९ 


जि . पुणे . 


: 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा, ता . पुरंदर जि . पुणे यांचेकडे संपूर्ण भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज ना . फरांदे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये. 


or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१० , २०१८ / पौष १४-२० , शके १९ ३ ९ 
विशेष वसुली अधिकारी, समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे 

स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा जप्ती आदेश 
क्रमांक ३४०/१७ वि . व. अ./ म. स . का . क . १५६ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम , क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या. निरा , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . योगेश रविंद्र ढवाण , 
रा. माळेगाव रोड, म्हसोबा नगर , बारामती , तालुका बारामती जिल्हा पुणे व त्यांचे जामीनदार यांचेकडील समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. 
निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे चे कर्ज रक्कम रु. ६,०८,५३६.०० ( सहा लाख आठ हजार पाचशे छस्तीस रु. फक्त .) व दिनांक १ एप्रिल २०१६ 
पासूनचे व्याज, दंडव्याज, नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री. योगेश रविंद्र ढवाण, रा . 
माळेगाव रोड, म्हसोबा नगर, बारामती, तालुका बारामती जिल्हा पुणे यांचे कर्जासाठी जामीनदार श्री . सुरेश दामु जगताप यांची ह्या आदेशांतर्गत 
परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली सर्व्हे नंबरची मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे. 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 


तारण देणाऱ्या 


गावाचे नाव 


सर्व्हे नं . 


क्षेत्र चौ . फूट 


वसुली दाखला देण्यात 


जमीन मालकाचे 


तालुका व जिल्हा 


क्षेत्र आर 


हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


आला आहे त्याचे 


नाव 


नाव 


( २ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१०१/८४/२०६/१६, 


श्री . योगेश रविंद्र 


श्री . सुरेश दामु 


१२२ / १ / क / ५ 


० हे . ०.०१.२५ आर 


पाहुणेवाडी, 
ता . बारामती, 


१ जुलै २०१६ 


ढवाण 


जगताप 


( सव्वा आर ) 


जि . पुणे. 


१०१/८४/२०६/१६, 


श्री . योगेश रविंद्र 


श्री . सुरेश दामु 


३४८ / २ / अ / ७ 


2 हे . ०.०२.५० आर 


पाहुणेवाडी, 
ता . बारामती . 


१ जुलै २०१६ 


ढवाण 


जगताप 


( अडीच आर ) 


जि . पुणे . 


. 


, 


जर ॲवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम, व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, ता . पुरंदर, जि . पुणे यांचेकडे संपूर्ण भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज ना . फरांदे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये . 


भाग दोन (संकीर्ण ) -२ 


. 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१० , २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 
विशेष वसुली अधिकारी , समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा, तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 

स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा जप्ती आदेश 
क्रमांक ३४१/१७ वि . व. अ./ म . स . का . क. १५६ / सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ (१० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या., निरा., महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . त्यागराज किसनराव आटोळे , रा. ९१, पवार बंगल्यामागे, आमराई, बारामती, ता. बारामती, जिल्हा पुणे, पिन कोड ४१३१०२ यांचा दाखला 
क्रमांक १०१/८७/२०८/२०१६ दिनांक १ जुलै २०१६, ला रक्कम रु. २७,६ ९, ४१२.०० ( सत्तावीस लाख एकोणसत्तर हजार चारशे बारा रु. फक्त.) 
वसुली दाखला संस्थेस प्राप्त झाला असून लवादी थकबाकीदार श्री . त्यागराज किसनराव आटोळे यांच्याकडून दिनांक ११ जुलै २०१७ अखेर रक्कम 
रुपये २५,६७,४३९.०० (पंचवीस लाख सदुसष्ट हजार चारशे एकोणचाळीस रु . फक्त. ) व दिनांक १२ जुलै २०१७ पासूनचे व्याज , दंडव्याज , 
नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी, श्री. त्यागराज किसनराव आटोळे, रा. ९१, पवार बंगल्यामागे 
आमराई, बारामती, ता . बारामती, जिल्हा पुणे, पिन कोड ४१३१०२ यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


वसुली दाखला 


गावाचे नाव 


मिळकत 


यांसी चतुः 


: सीमा 


ज्या पक्षकाराविरुद्ध 
वसुली दाखला देण्यात 
आला आहे त्याचे 


तारण देणाऱ्या 
जमीन मालकाचे 


क्षेत्र चौ . फूट 

क्षेत्र आर 


हुकूमनामा क्रमांक 


तालुका व जिल्हा 


गट नं . 


व दिनांक 


नाव 


नाव 


( ४ ) 


( ५ ) 


( १ ) 

( २ ) 
१०१/८७/२०८/२०१६, श्री . त्यागराज 
१ जुलै २०१६ किसनराव आटोळे 


५८ 


श्री . त्यागराज 
किसनराव आटोळे 


तांदुळवाडी , 
ता . बारामती, 
जि . पुणे . 


( ६ ) 

( ७ ) 
० हे. ०.४० आर पूर्व : ग. नं . ६१ 

दक्षिण : ग . नं . ५७ 
पश्चिम : ग. नं . ५८ पैकी 
श्री . भगवान ल . चौधर 
यांचे क्षेत्र 
उत्तर : ग . नं . ५८ पैकी 
श्री . बबन बा . चौधर 
यांचे क्षेत्र 


जर अॅवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे संपूर्ण भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक २० डिसेंबर २०१७ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


युवराज ना . फरांदे, 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ अन्वये. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२०, शके १९ ३ ९ 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


महापारेषण 


प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 


महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी 

मर्यादित 


क्रमांक MSETCL/ CO / PS/ Scheme-I/ P.N./13847 . -विद्युत कायदा , २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश 
क्रमांक ०६ / प्र.क्र . - ३१२/उर्जा/ ४ , दिनांक २४ ऑगस्ट २००६ ( शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८० ) नुसार , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण 
कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली नमूद केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनांचे काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत 
आहे. या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील वीजेचे पारेषण, वितरण अगर महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कं.मर्या. च्या समन्वय , 
संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल. जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे. 

२. खालील योजना त्या भागातील अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वाढत्या वीजेची गरज पुरविण्यासाठी व नवीन ग्राहकांना वीज पुरवठा 
करण्यासाठी, तसेच विद्युत पुरवठा तसेच विद्युत प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आहे : 

( १) ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील खारबाव येथे डी.डी.एफ.योजनेअंतर्गत मे. भारतीय रेल्वेच्या ( डी.एफ.सी.सी.आय.एल.) 
प्रस्तावित रेल्वे कर्षण उपकेंद्राकरिता २२० के.व्ही. क्षमतेवर पुरवठा करणेबाबत. या योजनेचा अंदाजे खर्च रुपये ३,३२४.२२ लाख 
इतका आहे. ( अ ) मे . भारतीय रेल्वेच्या खर्चाने म.रा.वि.पा.कं. मर्या. ने करावयाची कामे (i) २२० के.व्ही. काम्बा - कोलशेत वाहिनीच्या 
ठिकाण क्रमांक ११३ पासून जी.आय.एस. खारबाव रेल्वे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत दुहेरी भूमिगत लिलो वाहिनी उभारणे -०.३ किमी. 
(ii) २२० के.व्ही. काम्बा - कोलशेत वाहिनीच्या मनोरा क्रमांक १ येथे मनोरा क्रमांक ११३ च्या जवळ शेवटच्या मनोऱ्याची उभारणी 
करणे व २२० के.व्ही . वाहिनीच्या मनोरा क्रमांक ११३ ते प्रस्तावित मनोरा क्रमांक १ पर्यंत वाहिनी उभारणे . (iii ) ऑप्टिकल फायबर 
वाहिनी एफ.ओ.टी.इ. सहित व संबंधित कामे . (iv) विद्यमान १०० के.व्ही . खारबाव ए.आय.एस. उपकेंद्र उपकरणांसहित 

काढून 

टाकणे. 
( v) एबीटी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे. ( vi ) स्काडा प्रणाली उभारणे . ( ब ) मे . भारतीय रेल्वे ( डी.एफ.सी.सी.आय.एल. ) 
ने म.रा.वि.पा.कं. मर्या. च्या देखरेखीखाली करावयाची कामे (i ) २२० के.व्ही. जी.आय.एस.फिडर बे ची खारबाव रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात 
उभारणी करणे -२ नं . (ii ) २२० के.व्ही. जी.आय.एस. मीटरिंग बे ची खारबाव रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणी करणे-१ संच (iii ) 
नियंत्रण कक्ष आणि संलग्न बांधकाम (iv ) खारबाव रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात मीटरिंग रुम ( एसी) उभारणे -१ नं . 

( २) रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत मे . भारतीय रेल्वेच्या ( कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन मर्या.) प्रस्तावित 
रेल्वे कर्षण उपकेंद्राकरिता १०० के.व्ही. क्षमतेवर पुरवठा करणेबाबत . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. ९ ४५.२० लाख इतका आहे. 

मे . भारतीय रेल्वेच्या खर्चाने म.रा.वि.पा.कं.मर्या. ने करावयाची कामे (i) १०० के.व्ही माणगाव रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे 
(ii ) १०० के.व्ही . कांदळगाव - म्हसळा वाहिनीवर १०० के.व्ही. माणगाव रेल्वे कर्षण उपकेंद्रासाठी लिलो वाहिनी उभारणे -०.४ कि.मी. 
( नॅरो बेस मनोऱ्यावर) (iii ) १०० के.व्ही . फिडर बे १०० के.व्ही . माणगाव रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणे -२ नं . ( iv ) मीटरिंग , सीटी , 
पीटी ( मेन व चेक ), आयसोलेटर इत्यादी उपकरणे माणगाव रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणे-२ संच ( v) मीटरिंग रुम ( ए.सी.) 
( vi ) पी.एल.सी.सी. उपकरणे , बॅटरी व बॅटरी चार्जरसह ( vii ) एबीटी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे . ( viii ) स्काडा 
प्रणाली उभारणे. 

( ३ ) पालघर जिल्ह्यातील पंचाली येथे डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत मे. भारतीय रेल्वेच्या प्रस्तावित रेल्वे कर्षण उपकेंद्राकरिता 
२२० के.व्ही. क्षमतेवर पुरवठा करणेबाबत . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. ३८५३.५५ लाख इतका आहे. 

मे भारतीय रेल्वेच्या खर्चाने म.रा.वि.पा.कं. मर्या. ने करावयाची कामे (i ) २२० के.व्ही. बोईसर (पी.जी. ) ते वसई वाहिनीवर 
ठिकाण क्र . ४ ते डि.एफ.सी.सी.आय.एल. पंचाली रेल्वे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही . भूमिगत लिलो केबल वाहिनी 
उभारणे -१ कि.मी. ( ii ) २२० के.व्ही. बहुपथ मनोऱ्याची ठिकाण क्रमांक ४ पासून ४५ मीटर्स अंतरावर उभारणी करणे . (iii ) २२० 
के.व्ही . पंचाली रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात २२० के.व्ही . फिडर बे उभारणे -२ नं . (iv ) मीटरिंग सीटी , पीटी ( मेन व चेक ) आयसोलेटर 
इत्यादी उपकरणे पंचाली रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात बसविणे -१ संच ( v) एबीटी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे ( vi) स्काडा 
प्रणाली उभारणे. (vii ) २२० के.व्ही. बोईसर पीजी ते २२० के.व्ही . वसई उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही . डी.एफ.सी.सी.आय.एल. पंचाली 
रेल्वे कर्षण उपकेंद्रामार्गे ओ.पी.जी. डब्लू. केबल टाकणे-६८ कि.मी. ( viii ) २२० के.व्ही बोईसर पीजी उपकेंद्र, २२० के.व्ही. वसई 
उपकेंद्र व २२० के.व्ही. डी.एफ.सी.सी.आय.एल. पंचाली रेल्वे कर्षण उपकेंद्रामध्ये एफ.ओ.टी. उपकरणे उभारणे (ix) मीटरींग रुम ( ए.सी.)-१ नं 

( x ) नियंत्रण कक्ष व संलग्न बांधकाम . 
भाग दोन ( संकीर्ण ) –२ अ 


. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार, जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 
( ४ ) नागपूर जिल्ह्यामध्ये डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत मे. नागपूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मर्या. च्या प्रस्तावित रेल्वे कर्षण उपकेंद्राकरिता 
१३२ के.व्ही. क्षमतेवर वीज पुरवठा करणेबाबत . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. १२८५७.०४ लाख इतका आहे. 

मे नागपूर मेट्रो कॉर्पोरेशन मर्या. ने म.रा.वि.पा.कं. मर्या. या करावयाची कामे (i) १३२ के.व्ही. झिरो माईल स्टोन रेल्वे कर्षण 
उपकेंद्राची उभारणी (ii ) मुंजे चौकाच्या जवळ मोरिस विद्यालयाच्या मैदानावर १३२ के.व्ही . रेल्वे कर्षण उपकेंद्रची उभारणी 
( iii ) १३२ के.व्ही . मणकापूर उपकेंद्र ते प्रस्तावित झिरो माईल स्टोन रेल्वे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत द्विपथ भूमिगत वाहिनीची उभारणी 
करणे-६ कि.मी. (iv ) मणकापूर उपकेंद्रातील एक वाहक बसचे वि वाहक बसमध्ये बस सेक्शनालायझर सहित परिवर्तन करणे 
( v ) प्रस्तावित १३२ के.व्ही . झिरो माईल स्टोन कर्षण रेल्वे उपकेंद्र ते प्रस्तावित १३२ के.व्ही. मोरिस विद्यालय मैदान रेल्वे कर्षण 
उपकेंद्रापर्यंत द्विपथ १३२ के.व्ही . भूमिगत केबल वाहिनीची बे सहित उभारणी करणे-१.५ कि.मी ( vi ) महापारेषणच्या प्रस्तावित १३२ 
के.व्ही . जत -तरोडी उपकेंद्र ते प्रस्तावित मोरिस विद्यालय मैदान रेल्वे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत द्विपथ १३२ के.व्ही. भूमिगत केबल वाहिनीची 
बे सहित उभारणी करणे -२ कि.मी. (vii ) एबीटी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे . 

(५ ) नाशिक जिल्ह्यातील नंदूरबार , नरढाणा आणि धरणगाव येथे डी.डी. एफ . योजनेअंतर्गत मे. वेस्टर्न रेल्वे यांची अस्तित्त्वात 
असलेली रेल्वे कर्षण उपकेंद्रे नंदूरबार , नरढाणा आणि धरणगाव येथे दुसरे परिपथ ओढून वीज पुरवठा करणेबाबत . या योजनेचा 
अंदाजे खर्च रु . ५८२.९ ७ लाख इतका आहे . 

१३२ के.व्ही. नरडाणा कर्षण उपकेंद्र मे. भारतीय रेल्वे यांच्या खर्चाने म.रा.वि.पा.कं.मर्या. ने करावयाची कामे (i ) १३२ के.व्ही . 
नरडाणा कर्षण उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही . द्विपथ मनोऱ्यावर दुसरे पथ उभारणे ( i) १३२ के.व्ही. नरडाणा कर्षण उपकेंद्रात 
१३२ के.व्ही. फिडर बे उभारणे -१ नं . 

१३२ के.व्ही . नंदूरबार कर्षण उपकेंद्र मे . भारतीय रेल्वे यांच्या खर्चाने म.रा.वि.पा.कं.मर्या. ने करावयाची कामे (i) १३२ के.व्ही . 
नंदूरबार कर्षण उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. द्विपथ मनोऱ्यावर दुसरे पथ उभारणे (ii) १३२ के.व्ही. नंदूरबार कर्षण उपकेंद्रात 
१३२ के.व्ही. फिडर बे उभारणे-१ नं . 


१३२ के.व्ही. धरणगाव कर्षण उपकेंद्र मे . भारतीय रेल्वे यांच्या खर्चाने म.रा.वि.पा.कं.मर्या. ने करावयाची कामे (i ) १३२ के.व्ही . 
धरणगाव कर्षण उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही . द्विपथ मनोऱ्यावर दुसरे पथ उभारणे (ii) १३२ के.व्ही . धरणगाव कर्षण उपकेंद्रात 
१३२ के.व्ही. फिडर बे उभारणे-१ नं . 


(६ ) सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यात वाठार किरोळी येथे डी.डी. एफ . योजनेअंतर्गत मे . कार्यकारी अभियंता, उरमोडी 
लिफ्ट इरिगेशन स्किम यांस १५ एम.व्ही.ए. अतिरिक्त वीज भाराचा ( एकूण मिळून २५ एम.व्ही.ए. वीज भार ) विद्युत पुरवठा 
करणेबाबत . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ९९ ४.४० लाख इतका आहे. 

( अ) मे . कार्यकारी अभियंता, उरमोडी एल.आय.एस. यांच्या खर्चाने म.रा.वि.पा.कं. मर्या. ने करावयाची कामे (i) मनोरा 
क्र . ८७ ते १२२ पर्यंत १३२ के.व्ही . द्विपथ मनोऱ्यावर द्विपथ वाहिनीची उभारणी करणे -१२ कि.मी. (ii ) मनोरा क्र . ८७ ते १२२ 
पर्यंत अस्तित्त्वात असलेली १३२ के.व्ही. एकपथ वाहिनी काढणे -१२ कि.मी. ( ब ) मे . कार्यकारी अभियंता, उरमोडी एल.आय.एस. 
यांनी म.रा.वि.पा.कं. मर्या. च्या देखरेखीखाली करावयाची कामे (i) उरमोडी एल.आय.एस. पर्यंत द्विपथ वाहिनीवर दुसरे पथ 
उभारणे - ८.५ किं.मी. ( ii ) १३२ के.व्ही. फिडर बे उरमोडी एल.आय.एस. मध्ये उभारणे - १ नं . ( क ) म.रा.वि.पा.कं. मर्या. ने 
करावयाची कामे (i ) मनोरा क्र . १२२ पासून द्विपथ वाहिनी पूर्ण करणे (स्ट्रिंगिग ऑफ कंडक्टर) -१४ कि.मी. ( ड ) लिफ्ट इरिगेशन 
स्किम जिहे काथापूर ची कामे (i) १३२ के.व्ही. सातारा रोड उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही. जिहे काथापूर एल.आय.एस. उपकेंद्र मधील 
भागाचे काम पूर्ण करणे. 

( ७) नवी मुंबईतील सीवुड येथे डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत मे. सेन्ट्रल रेल्वे यांच्या सिवुड- उरण रेल्वे प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित रेल्वे 
कर्षण उपकेंद्राकरिता २२० के.व्ही. क्षमतेवर वीज पुरवठा करणेबाबत. या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. ४२१४.५० लाख इतका आहे. 

मे . सेंट्रल रेल्वे यांच्या खर्चाने म.रा.वि.पा.कं. मर्या. ने करावयाची कामे . (i) नेरुळ उपकेंद्रात २२० के.व्ही. फिडर बे ची 
उभारणी करणे - २ नं . (ii) सीवुड उपकेंद्रात २२० के.व्ही . फिडर बे ची उभारणी करणे -२ नं . (iii) २२० के.व्ही . नेरुळ उपकेंद्र 
ते २२० के.व्ही. सीवुड उपकेंद्र २२० के.व्ही. भूमिगत द्विपथ केबल वाहिनी उभारणे - १.७ कि.मी. (iv) मीटरींग, सीटी , पीटी 
( मेन व चेक ), आयसोलेटर इ. उपकरणे सीवुड कर्षण उपकेंद्रात उभारणे (v ) ऑप्टिकल फायबर केबल वाहिनी म.रा.वि.पा.कं. 
मर्या. च्या २२० के.व्ही. नेरुळ उपकेंद्र ते २२० के.व्ही सीवुड कर्षण उपकेंद्रापर्यंत एफ.ओ.टी. उपकरणासहित उभारणे (vi) मीटरींग रुम 
( ए.सी.) ( vii ) २२० के.व्ही . नेरुळ उपकेंद्रात स्काडा प्रणाली उभारणे ( viii ) एबीटी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे. 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 
( ८ ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या मे. सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत प्रस्तावित उपकेंद्र सूर्यानगर येथे 
डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत १३२ के.व्ही. वर विद्युत पुरवठा करणेबाबत. या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. ४५४७.३७ लाख इतका आहे. 

( अ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या खर्चाने म.रा.वि.पा.कं. मर्या. ने करावयाची कामे . (i) १३२ के.व्ही. डहाणू 
उपकेंद्रात दोन १३२ के.व्ही . फिडर बे साठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी अस्तित्त्वात असलेल्या ३३ के.व्ही.ए.आय.एस. स्वीचयार्ड 
डिसमेंटल करून ते ३३ के.व्ही.जी.आय.एस. प्रणालीकडे बसविणे ( ii ) १३२ के.व्ही. डहाणू उपकेंद्रात १३२ के.व्ही . फिडर बे 
उभारणे -२ नं . ( iii ) १३२ के.व्ही. डहाणू उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही. सूर्यानगर व कवडस उपकेंद्रापर्यंत आणि सूर्यानगर उपकेंद्र ते कवडस 
उपकेंद्र यांच्या जोडणीच्या भागापर्यंत १३२ के.व्ही. द्विपथ वाहिनीची उभारणी करणे -४० कि.मी. (iv ) पी.एल.सी.सी. 
उपकरणे -२ संच ( उपकेंद्र उपकरणे -२ नं . आणि वाहिनी उपकरणे पी.एल.सी.सी. टर्मिनल शिवाय -४ नं .). 

( ब ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास, प्राधिकरण यांनी म.रा.वि.पा.कं. मर्या. यांच्या देखरेखीखाली करावयाची कामे (i) १३२ के.व्ही. 
उपकेंद्राची सूर्यानगर येथे उभारणी करणे (ii) १३२ के.व्ही . उपकेंद्राची कवडस येथे उभारणी करणे ( iii ) दोन १३२ के.व्ही . फिडर 
बेबे ची प्रत्येकी सूर्यानगर आणि कवडस उपकेंद्रात म.रा.वि.पा.कं. मर्या. यांच्या आवश्यकतेनुसार उभारणी करणे ( iv ) १३२ के.व्ही . 
सूर्यानगर व कवडस उपकेंद्रात प्रत्येकी एक मीटरींग बे ची म.रा.वि.पा.कं. मर्या. यांच्या आवश्यकतेनुसार उभारणी करणे (v) एबीटी 
मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे ( vi) १३२ के.व्ही. डहाणू उपकेंद्रात पी.एल.सी.सी. टर्मिनल उभारणे - ४ नं 
( vii ) १३२ के.व्ही. कवडस , डहाणू व सूर्यानगर येथे स्काडा प्रणाली उभारणे . 

३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत , अशी त्यांना अधिसूचना 
देण्यात येत आहे. याबाबतची अधिक माहिती मुख्य अभियंता ( प्रकल्प-योजना), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , 
५ वा मजला, प्रकाशगंगा , प्लॉट नं . सी -१९, बांद्रा- कुर्ला संकुल, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू 
शकते. 


मुंबई , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ . 


गणपत मुंडे, 
संचालक ( संचलन ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ४-१० , २०१८ /पौष १४-२०, शके १ ९ ३ ९ 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , वाशिम विभाग, वाशिम 


चौकशीची जाहीर नोटीस 


( परिशिष्ट XXIIIA) 


क्रमांक चौ.क्र .४२०८ / २०१७ (किरकोळ ) 


- 


~ 


. 


सर्व संबंधित लोकांना या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , सहायक संस्था निबंधक , तथा मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , वाशिम विभाग , वाशिम यांचे कार्यालयास दिनांक २४ जानेवारी २०१४ रोजी आग लागल्यामुळे 
श्री . गजानन वाचनालय, भटउमरा, ता . जि . वाशिम, एफ -२७९९ ( अकोला ) या संस्थेच्या प्रकरणाचे रेकॉर्डचे आगीत नुकसान झाल्यामुळे 
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९ ५० चे कलम ७९ अ अ प्रमाणे श्री. रमेश श्रीराम काळे , यांनी या न्यासाचे, मेमोरॅन्डम 
ऑफ असोसिएशन , नियम व नियमावली, च्या प्रतींचे पुनर्गठीत करणेकरिता अर्ज सादर केला आहे. 

सर्व संबंधित लोकांस या नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , सहायक धर्मादाय आयुक्त, वाशिम विभाग, वाशिम हे वर नमूद केलेल्या 
न्यासाच्या संबंधी व वर नमूद केलेल्या रेकॉर्डसंबंधी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९ ५० चे कलम ७ ९ अ अ अन्वये 
रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी व परिशिष्ट -१ चे अकोला रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी चौकशी करीत आहेत. तरी सदर जाहिरात प्रसिद्धी नंतर 
सदर संस्थेच्या रेकॉर्डचे पुनर्गठीत व रेकॉर्ड कायम करण्याबाबत कोणाला काही हरकत / आक्षेप असल्यास ही नोटीस प्रसिद्ध केल्यापासून 
३० दिवसांचे आत या कार्यालयात अर्जदाराने सादर केलेल्या रेकॉर्डचे निरिक्षण करून व त्या कागदपत्रांना हरकत असल्यास त्यांनी त्यांच्याकडे 
असलेल्या योग्य त्या कागदपत्रांसह लेखी आक्षेप नोंदवावा. सदर तारखेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती / आक्षेप विचारात घेतला जाणार नाही . 
तदनंतर सदर संस्थेचे/ न्यासाचे प्राप्त झालेले उपरोक्त कागदपत्रे हे मुळ रेकॉर्ड म्हणून अंतिम व कायम करण्यात येतील. ही नोटीस माझ्या 
सहीनीशी व मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , वाशिम विभाग , वाशिम यांच्या शिक्यानिशी आज रोजी दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ला दिली. 


वाशिम , 


. 


दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ . 


अधीक्षक , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

वाशिम विभाग , वाशिम . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१० , २०१८ / पौष १४-२०, शके १९ ३ ९ 


सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , वाशिम विभाग , वाशिम 


चौकशीची जाहीर नोटीस 


( परिशिष्ट XXIIIA ) 


क्रमांक चौ.क्र .१० ९ १/ २०१७ (किरकोळ ) 


सर्व संबंधित लोकांना या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , सहायक संस्था निबंधक , तथा मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , वाशिम विभाग , वाशिम यांचे कार्यालयास दिनांक २४ जानेवारी २०१४ रोजी आग लागल्यामुळे 
श्री . गजानन महाराज , शिक्षण प्रसारक संस्था, हिवरा बु., ता . मानोरा , जि . वाशिम , एफ -२२ ९ ३ ( अकोला ) या संस्थेच्या प्रकरणाचे रेकॉर्डचे 

गीत नुकसान झाल्यामुळे मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९ ५० चे कलम ७९ अ अ प्रमाणे श्री . नरेन्द्रकुमार देविदास 
यादव, यांनी या न्यासाचे, मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन , नियम व नियमावली, च्या प्रतींचे पुनर्गठीत करणेकरिता अर्ज सादर केला आहे . 

सर्व संबंधित लोकांस या नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , सहायक धर्मादाय आयुक्त, वाशिम विभाग, वाशिम हे वर नमूद केलेल्या 
न्यासाच्या संबंधी व वर नमूद केलेल्या रेकॉर्डसंबंधी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९ ५० चे कलम ७ ९ अ अ अन्वये 
रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी व परिशिष्ट -१ चे अकोला रेकॉर्ड पुर्नगठीत करणेकामी चौकशी करीत आहेत. तरी सदर जाहिरात प्रसिद्धी नंतर 
सदर संस्थेच्या रेकॉर्डचे पुनर्गठीत व रेकॉर्ड कायम करण्याबाबत कोणाला काही हरकत / आक्षेप असल्यास ही नोटीस प्रसिद्ध केल्यापासून 
३० दिवसांचे आत या कार्यालयात अर्जदाराने सादर केलेल्या रेकॉर्डचेनिरीक्षण करून व त्या कागदपत्रांना हरकत असल्यास त्यांनी त्यांच्याकडे 
असलेल्या योग्य त्या कागदपत्रांसह लेखी आक्षेप नोंदवावा. सदर तारखेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती / आक्षेप विचारात घेतला जाणार नाही. 
तदनंतर सदर संस्थेचे/ न्यासाचे प्राप्त झालेले उपरोक्त कागदपत्रे हे मूळ रेकॉर्ड म्हणून अंतिम व कायम करण्यात येतील. ही नोटीस माझ्या 
सहीनिशी व मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त, वाशिम विभाग, वाशिम यांच्या शिक्यानिशी आज रोजी दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ला दिली . 


वाशिम , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७. 


आर . डी . मडावी, 

अधीक्षक , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

वाशिम विभाग , वाशिम . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 


सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , वाशिम विभाग , वाशिम 


चौकशीची जाहीर नोटीस 


( परिशिष्ट XXIIIA ) 


क्रमांक चौ.क्र.४२०७ / २०१७ (किरकोळ ) 


. 


सर्व संबंधित लोकांना या जाहीर नोटिसद्वारे कळविण्यात येते की , सहायक संस्था निबंधक , तथा मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त, 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, वाशिम विभाग, वाशिम यांचे कार्यालयास दिनांक २४ जानेवारी २०१४ रोजी आग लागल्यामुळे 
ज्ञानोपासक शिक्षण संस्था , रिसोड, तालुका रिसोड, जिल्हा वाशिम, एफ -४६२२ ( अकोला ) या संस्थेच्या प्रकरणाचे रेकॉर्डचे आगीत नुकसान 
झाल्यामुळे मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९ ५० चे कलम ७९ अ अ प्रमाणे श्री. आश्रु शहाजी खडसे , यांनी या न्यासाचे, 
मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन , नियम व नियमावली, च्या प्रतींचे पुनर्गठीत करणेकरिता अर्ज सादर केला आहे. 

सर्व संबंधित लोकांस या नोटिसद्वारे कळविण्यात येते की , सहायक धर्मादाय आयुक्त , वाशिम विभाग, वाशिम हे वर नमूद केलेल्या 
न्यासाच्या संबंधी व वर नमूद केलेल्या रेकॉर्डसंबंधी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९ ५० चे कलम ७ ९ अ अ अन्वये 
रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी व परिशिष्ट -१ चे अकोला रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी चौकशी करीत आहेत . तरी सदर जाहिरात प्रसिद्धी नंतर 
सदर संस्थेच्या रेकॉर्डचे पुनर्गठीत व रेकॉर्ड कायम करण्याबाबत कोणाला काही हरकत / आक्षेप असल्यास ही नोटीस प्रसिद्ध केल्यापासून 
३० दिवसांचे आत या कार्यालयात अर्जदाराने सादर केलेल्या रेकॉर्डचे निरिक्षण करून व त्या कागदपत्रांना हरकत असल्यास त्यांनी त्यांच्याकडे 
असलेल्या योग्य त्या कागदपत्रांसह लेखी आक्षेप नोंदवावा. सदर तारखेनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती / आक्षेप विचारात घेतला जाणार नाही . 
तदनंतर सदर संस्थेचे/ न्यासाचे प्राप्त झालेले उपरोक्त कागदपत्रे हे मूळ रेकॉर्ड म्हणून अंतिम व कायम करण्यात येतील . ही नोटीस माझ्या 
सहीनीशी व मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त, वाशिम विभाग , वाशिम यांच्या शिक्यानिशी आज रोजी दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ला दिली. 


वाशिम , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७. 


अधीक्षक , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

वाशिम विभाग , वाशिम. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ४-१० , २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


जाहीर सूचना 


क्रमांक संचालक ( अभिसेवप्र )/ ३७३८ , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ ( आजतागायत सुधारित ) च्या कलम २९ ७( १)(ब ) अन्वये खालीलप्रमाणे जाहीर सूचना 
देण्यात येत आहे. 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या “ पी / उत्तर ” विभागातील सध्या अस्तित्वात असलेला रस्ता जो “ गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड ” या नावाने आहे 
आणि त्यास ४५.७० मी . ते ६१.०० मी . प्रस्तावित नियमित रेषा विहित करण्याबाबतचा प्रस्ताव दिनांक १५ जानेवारी २०१८ रोजी 
महापालिकेच्या सभेमध्ये किंवा त्यानंतर जेव्हा केव्हा सदरहू प्रस्ताव निकालात काढण्यात येईल अशा महापालिकेच्या सभेत मांडण्यात येईल . 

उपरोक्त प्रवर्तनात अस्तित्वात असलेला (मंजूर सुधारित नियोजन रस्ता १९९ १) आणि प्रस्तावित नियमित रेषा दाखविणारा नकाशा 
क्रमांक काअ( वावस ) / उपनगर / आरएल / १७६, दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ उप प्रमुख अभियंता ( वाहतूक ) यांच्या अभियांत्रिकी केंद्रस्थान इमारत , 
तळमजला, डॉ . ई. मोजेस रोड , वरळी , मुंबई ४०० ०१८ येथील कार्यालयात व सहायक आयुक्त पी / उत्तर विभाग महापालिका कार्यालय 
इमारत , लिबर्टी गार्डन , मामलेतदारवाडी मार्ग, मालाड (प.), मुंबई ४०० ०६४ येथे कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आला आहे. 

ज्या कोणास उपरोक्त प्रस्तावित रस्ता रेषेबाबत लेखी सूचना/ हरकती पाठवावयाच्या असतील त्यांनी त्या महानगरपालिका चिटणीसांच्या 
कार्यालयात संबंधित सभेच्या किमान ३ ( तीन ) दिवस आधी प्राप्त होतील अशाप्रकारे पाठवाव्यात . कृपया त्यानंतर पाठविलेल्या सूचना / 
हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


विनोद चिठोरे, 
संचालक ( अभि . सेवा व प्रकल्प ) . 


दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ . 


PRO / 1800 / ADV/ 2017-18 . 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER MUMBAI 


Public Notice 


No. Dir./E.S.& P./3738/ Dated 13th November 2017 


Pursuant to section 297 ( 1 )(b ) of Mumbai Municipal Corporation Act, as modified upto date , 
the undersigned proposes to apply to the Municipal Corporation at their meeting to be held on 
15th January 2018 or on such day thereafter , as the said application can conveniently be 
disposed off for authority to the following proposal, 

1. To prescribe the regular line of which varying from 45.70 mtr . to 61.00 mtr . under 
section 297 ( 1) (b ) of MMC Act , 1888 to the existing of Goregaon -Mulund Link Road as marked 
in green colour on accompanying plan in P/ N ward . 

A plan No. EE / T & C /SUB /RL / 175 of 1st August 2017 showing the existing width of Regular 
line of road (as per SRDP 1991 ) and proposed revised regular line to be prescribed in substitution 
thereof aforesaid is deposited at the office of Deputy Chief Engineer ( Traffic ) of Municipal 
Corporation and can be inspected by any desiring to do so, at any time during office hours at 
this office at Engineering Hub Building , Zero Floor, Near Worli Naka, Dr. E. Moses Road , 

Mumbai 400 018 and also at the office of Asstt. Commissioner P/ N ward , Liberty Garden, 
Mamletdarwadi Marg , Malad (W.) , Mumbai 400 064 . 

Every person desirous of making any representation of the corporation or of bringing 
before the Corporation any objection in respect of the said proposal may do so by letter 
addressed to the Municipal Secretary at the Mahapalika Head Office , and deliver at the said 
office not less than three clear days before the day of such meeting . 


VINOD CHITHORE , 


Dated 16th December 2017. 
PRO / 1800/ ADV/ 2017-18. 
भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ 


Director, 
(Engineering, Services and Project ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार, जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२०, शके १९ ३ ९ 


Serial No. M - 17275 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 657 OF 2016 


In the matter of the Companies Act, 1956 ; 


AND 


In the matter of sections 433 (e ), 434 ( 1 ) ( a ) & 439 

of the Companies Act , 1956 . 


AND 


In the Matter of Kamla Landmarc Construction Pvt. 

Ltd , a company incorporated under the 
provisions of the Companies Act, 1956 having its 
Registered Office at Shanti Vimal, Ground Floor , 
Sir Pherozshah Mehta Road , Vile Parle (East ), 
Mumbai, Maharashtra 400 057 and having its 
Administrative Office at 75 , Nehru Road, Vile 
Parle (East ), Mumbai 400 099, India , 


CIN :-U45201MH2002PTC135015 . 


Company 


KISHINCHAND R. LUDHANI, 
Age 64 years , of Mumbai, 
Indian Inhabitant, having his 
address at 21 , Viraj Silverene, 
2nd Floor , Opp . Mehboob Studio , 
Hill Road , Bandra (West ), 
Mumbai 400 050 . 


Petitioner . 


Notice of Advertisement of Petition 


A Petition Under Sections 433 (e ) , 434 ( 1 ) (a ) and 439 of the Companies Act, 1956 , for winding 
up 

of the abovenamed Company was presented by Mr. Kishinchand R. Ludhani on 8th September , 2016 
and the said Petition stands admitted in pursuance of the Court s Order dated 11th September 2017 
and the said Petition is fixed for hearing before the Company Judge on 9th October 2017 at 
11-00 a.m. or soon thereafter . 


ANY PERSON desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the 
Petitioner s Advocates a notice of his intention , signed by him or his Advocate , with his name, 
address so as to reach the Petitioner s Advocates not later than five days before the date fixed for 
the hearing of the Petition . Where he seeks to oppose the Petition , the grounds of opposition or 
a copy of his Affidavit shall be furnished with such a notice . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

१ ९ 
गुरुवार 

ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२०, शके १९ ३ ९ 
A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same 
on payment of the prescribed charges for the same. 

Mumbai , dated this 27th day of September, 2017. 


M / s . Vimadalal & Co., 


S. N. VIMADALAL , 
Advocates for Petitioner . 


3rd Floor , Hamam House , 
Fort , Mumbai 400001 , 
Telephone No. 2265 3008 / 
9987077653, 
Email : - vco@vimadalal.in 
Code No. 655 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार, जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १९ ३ ९ 


Serial No. M - 17276 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


COMPANY PETITION NO. 845 OF 2015 


In the matter of section 433( e ), 434 and 439 of the 

Companies Act, 1956 . 


AND 


In the matter of RTG Infrastructure and Realtors 

Ltd., A Company duly registered under the 
provisions of Indian Companies Act, 1956 , having 
CIN No. 045200MH2008PLC180594 and 
Registration No. 180594 and having its 
registered office at 3 , Gadiya House , Chappel 
Road , Near JEFF Caterer , Off Hill Road, Bandra 
West, Mumbai 400 050, 
Email Id : kgadiya@yahoo.com 


LANDMARK REALTY , 
A Partnership Firm , 
having office at 5 , 1st Floor ,Vasant Vihar , 
New Nagardas X Road , Andheri (East), 
Mumbai 400 069. 
Through its constituted Attorney , 
Mr. Krishna Bhiva Kadam . 
Mob No. +91 9323237956 


Petitioner. 


Advertisement of Petition 


A Petition for winding up of the above named company was presented on 3rd July 2015 by 
the Petitioners above named , creditors of the company and the said Petition was admitted 
21st November 2017 and the same is now fixed for hearing before the company judge on 
26th February 2018 at 11-00 a.m., in the forenoon or soon thereafter . 

ANY PERSON (s ) / CREDITOR / OR CONTRIBUTORY desirous of supporting or opposing 
the said Petition , should send to the Petitioner or his Advocate at his office address mentioned 
hereunder a Notice of his intention signed by him or his Advocate with full name and address, so 
as to reach the Petitioner or his Advocate mentioned here under not later than five days before 
the date fixed for hearing of the Petition and appear at the hearing for the purpose in person or 
by his Advocate . 


A copy of the Petition will be furnished by the Petitioner s Advocate to any creditor or 
contributory on payment of the prescribed charges for the same. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ /पौष १४-२०, शके १९ ३ ९ 


Any affidavit intends to be used in opposition and/ or in support to the Petition , should be 
filed in Court and a copy thereof served on the Petitioner s Advocate , not less than five days 
before the date fixed for hearing. 


Dated this 28th day of December, 2017 . 


Law Chamber of Siddharth Murarka , 


Advocates for Petitioner . 


2/4 , 1st Cross, Old Hanuman Lane , 
3rd Floor , Mumbai 400 002. 
Off : -66107755/99, Telefax -44. 
Email : contact@siddharthmurarka.lawyer 


भाग दोन ( संकीर्ण) -४ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 


Serial No. M - 17277 


GOL OFFSHORE LIMITED 


REGD . OFFICE : ENERGY HOUSE , 81, DR . D. N. ROAD , MUMBAI 400 001 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for the under mentioned securities of the Company 
have been lost/mislaid and the holder(s ) of the said securities/applicant(s) has/have applied to 
the Company to issue duplicate certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to 
issue duplicate certificates without further intimation . 


Name of the Holders 


Distinctive Nos . 


Kind of Securities 
and Face Value 


No. of 
Securities 


1523 


37710446-37711968 


Balwantrao Bapuji Jagtap 
Esq (Deceased ) 


Equity shares of 
Rs.10 each 


4479 


38064757 - 38069235 


Subhadrabai Balwantrao 
Jagtap (Deceased ) 


Equity shares of 
Rs.10 each 


Pune, 


HANMANTRAO B. JAGTAP . 


Dated the 27th December 2017 . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार, जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १९ ३ ९ 


Serial No. M - 17278 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 


COMPANY PETITION No. 943 OF 2014 


In the matter of Sections 433 and 434 of the Indian 

Companies Act, 1956 ; 


AND 


In the matter of Section 271 of the Indian 

Companies Act , 2013 ; 


AND 


M /s . Sejal Glass Limited , ( formerly known as 

Sezal Glass Limited ) a company incorporated 
under the Provisions of the Indian Companies 
Act, 1956 and having its registered office at Sezal 
Encasa 173/174 , S.V. Road , Kandivali (West ), 
Mumbai 400 067. 
CIN No. : L26100MH1998PLC117347 


Respondents. 


Mr. Haresh B. Patel Proprietor of 
M /s . Sainath Corporation , 
A Proprietary concern having its 
office at 205 / C - 1 , Swastik Park , 
Opposite Brahmand Phase III, 
Azad Nagar , Thane (West ) 400 607 . 


Petitioner. 


Notice of Petition 


Take notice that a petition under section 433 and 434 of the Companies Act , 1956 , for winding -up , 
presented by the Petitioner on 27th day of August 2014 , was admitted on 17th day of October, 2016 
and the said petition is fixed for hearing before the Company Judge on 8th day of January, 2018 
at 11-00 O clock in the forenoon or so soon thereafter. If you desire to support or oppose the 
Petition at the hearing, you should give me notice thereof in writing so as to reach me not later 
than 7 days before the date fixed for the hearing of the Petition , and appear at the hearing in 
person or by your Advocate . If you wish to oppose the petition , the grounds of opposition or a 
copy of your affidavit should be furnished with your notice . A copy of the Petition will be furnished 
to you if you require it on payment of the prescribed charges for the same/is enclosed herewith . 

Dated this 12th day of December, 2017. 


PANINDIA LEGAL , 


Advocate for Petitioner . 


303-304 , Natwar Chambers, 94 , 
Nagindas Master Road ,Fort, 
Mumbai 400 023 . 
Email : www.panindialegal.com 
ATT HA (Hlut) -4 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 


Serial No. M - 17279 


Notice of Petition 


Take Notice that a Petition under Section 433 (e ) and (f) and 434 of the Companies Act , 1956 
for Pacecon Engineering Projects Ltd. was presented by COMPANY PETITION No. 280 OF 2015 
on the 6th day of December 2014 was admitted on the 10th day of July 2017 and that the said 
petition is fixed for hearing before the Company Judge on 1st day of February 2018. If the company 
desire to support or oppose the petition at the hearing , the company should give the notice thereof 
in writing to the Petitioner s Advocate , so as to reach the Petitioner s advocate not later than two 
days before the dated fixed for the hearing of the Petition and appear at the hearing in person or 
by Advocate . If the company wish to oppose the petition , the grounds of opposition or a copy of the 
affidavit shall be furnished with notice . A copy of the petition will be furnished by the undersigned 
to the company if the company requiring the same on payment of the prescribed charges for the 


same . 


Sd / 


Advocate for Petitioner 


TEJESH DANDE & ASSOCIATES . 


48 - B , Prospect Chambers Annexe , 
5th Floor , Pitha Street , 
Sir P. M. Road , Fort , 
Mumbai 400 001 . 
Tel. No. 022-2204 5360 . 


Serial No. M - 17280 


Notice of Petition 


Take Notice that a Petition under Section 433 (e ) and (f) and 434 of the Companies Act, 1956 
for Pacecon Engineering Projects Ltd. was presented by COMPANY PETITION No. 324 OF 2015 
on the 6th day of December 2014 was admitted on the 9th day of August 2016 and that the said 
petition is fixed for hearing before the Company Judge on 1st day of February 2018. If the company 
desire to support or oppose the petition at the hearing, the company should give the notice thereof 
in writing to the Petitioner s Advocate , so as to reach the Petitioner s advocate not later than two 
days before the dated fixed for the hearing of the Petition and appear at the hearing in person or 
by Advocate. If the company wish to oppose the petition , the grounds of opposition or a copy of the 
affidavit shall be furnished with notice . A copy of the petition will be furnished by the undersigned 
to the company if the company requiring the same on payment of the prescribed charges for the 


same . 


Sd / 


Advocate for Petitioner 


TEJESH DANDE & ASSOCIATES . 


48 - B , Prospect Chambers Annexe , 
5th Floor , Pitha Street , 
Sir P. M. Road , Fort , 
Mumbai 400 001. 
Tel. No. 022-2204 5360 . 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२०, शके १९ ३ ९ 


Serial No. M - 17281 


Notice of Petition 


Take Notice that a Petition under Section 433 (e ) and (f) and 434 of the Companies Act , 1956 
for Praj Industries Ltd. was presented by COMPANY PETITION No. 322 OF 2015 on the 6th day 
of December 2014 was admitted on the 6th day of November 2017 and that the said petition is 
fixed for hearing before the Company Judge on 5th day of February 2018. If the company desire to 
support or oppose the petition at the hearing, the company should give the notice thereof in 
writing to the Petitioner s Advocate , so as to reach the Petitioner s advocate not later than two 
days before the dated fixed for the hearing of the Petition and appear at the hearing in person or 
by Advocate. If the company wish to oppose the petition , the grounds of opposition or a copy of the 
affidavit shall be furnished with notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned 
to the company if the company requiring the same on payment of the prescribed charges for the 
same. 


Dated : 01.01.2018 


Sd/ 


Advocate for Petitioner, 


TEJESH DANDE & ASSOCIATES . 


48 - B , Prospect Chambers Annexe, 
5th Floor , Pitha Street , 
Sir P. M. Road , Fort , 
Mumbai 400001 . 
Tel. No. 022-2204 5360 . 


जिल्हा परिषद, परभणी 

अधिसूचना 

क्रमांक जिप ./ साप्रवि / परिषद / कावि / १२ ९ ६ / १७ 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ चे कलम १४२ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( वार्षिक 
प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे ) नियम, १९ ६६ व १९ ८१ ला अधिन राहून परभणी जिल्हा परिषदेचा तिच्या कामकाजाचा वार्षिक प्रशासन 
अहवाल सन २०१६-१७ तयार केला असून सदरील अहवालास जिल्हा परिषदेच्या दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण 
सभेत ठराव क्रमांक ६१ अन्वये मान्यता घेण्यात आलेली आहे . 

याद्वारे सन २०१६-१७ चा वार्षिक प्रशासन अहवाल मान्य झाल्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


प्रताप सवडे , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद, परभणी. 


भाग दोन ( संकीर्ण) -५ अ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार 

ते बुधवार, जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १९ ३ ९ 


Serial No. M - 17282 


Notice 


THE TATA POWER COMPANY LIMITED 


REGD OFFICE : BOMBAY HOUSE 24 HOMIMODY STREET MUMBAI 400 001 


Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company have 
been lost/mislaid and the holders of the said securities/ applicants have applied to the Company to issue 
duplicate certificates . 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company 
at its Registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue duplicate 
certificates without further intimation . 


Name of the Holders 


Kind of Securities 


No. of Securities 


Distinctive Nos. 


and Face Value 


2188 


55091281-55093200 


M Bhasker, Sumathi Bhasker 
& Pravin Narayan 


Equity shares of 

Re . 1/ - each 


2374193814-2374194081 


Place : Mumbai, 
Date : 23 December 2017 . 


M. BHASKER , 


SUMATHI BHASKER & PRAVIN NARAYAN . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

२७ 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१० , २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 
राज्यकर सहआयुक्त ( जीएसटी प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोंकण भवन, बेलापुर , नवी मुंबई 

अधिसूचना 
[केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट -नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक राकसहआ/ प्रशा/ राय.वि./ " ह ” नमुना / संकीर्ण/ २०१७-१८ / ब -३१६२ 
मे . स्ट्राईडस् शसून लि ., २०१, देवव्रता , सेक्टर १७, वाशी, नवी मुंबई ४०० ७०३ महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायद्याखालील टीन 
क्रमांक २७६४०००२३१२ व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७६४०००२३१२ सी यांजकडून कळविण्यात आले आहे की , 
त्यांना वितरित करण्यात आलेले ह नमुना क्रमांक एमएच १२/०८०२२४ हा ह नमुना त्यांचेकडून हरविला आहे. त्याकरिता व्यापाऱ्याने 
दिनांक ४ जानेवारी २०१७ रोजी नवशक्ति व द फ्री प्रेस जनरल या दोन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राची कात्रण, 
तसेच पोलीस ठाणे अंमलदार , टिळकनगर पोलीस ठाणे, मुंबई येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध या कार्यालयास सादर 
केलेले आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , शिवाजी रा. केनवडेकर , राज्यकर सहआयुक्त (जीएसटी -प्रशासन ), रायगड विभाग , नवी मुंबई , 
केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १ ९५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे 
जाहीर करतो की , सदरचा नमुना क्रमांक एमएच १२/०८०२२४ हा ह नमुना रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात 
येत आहे . 


. 


नवी मुंबई , 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ . 


शिवाजी रा . केनवडेकर , 
राज्यकर सहआयुक्त ( जीएसटी-प्रशा.) , 
रायगड विभाग, बेलापूर , नवी मुंबई. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF STATE TAX (GST -ADM . ) 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 


NOTIFICATION 
[ Under Sub- Rule ( 7 ) of Rule 4- A of the Central Sales Tax ( Mumbai ) Rule, 1957 ] 

No. JCST (Admn )/Raigad Div./H-Form/17-18/B-3162 
Whereas , it has been reported by M /s . Strides Shasun Limited , 201, Devavrata , Sector 
17 , Vashi, Navi Mumbai 400 703, holder of TIN 27640002312 V under Maharashtra Value 
Added Tax Act , 2002 and 27640002312 C under Central Sales Tax Act , 1956, that the H form 
bearing No. MH 12/080224 “ H ” Form has been lost. To that effect the dealer has given the 
advertisement in dated 4th January 2017 “ NavaShakti” and “ The Free Press Journal” and 
forwarded the news paper cutting alongwith copy of certificate of police complaint to 
Tilaknagar Police Thane and Indemnity Bond of Rs. 200 to this office . 

Therefore, in view of the above I, Shivaji R. Kenwadekar, Joint Commissioner of State 
Tax (GST -Adm .), Raigad Divn ., Navi Mumbai in exercise of the powers vested in me under 
sub -rule 97 of Rule 4A of Central Tax (Mumbai) Rule , hereby declare that the said H form 
declaration bearing No. MH 12/080224 H Form should be treated as invalid and cancelled . 


Navi Mumbai , 
dated 11th October 2017. 


SHIVAJI R. KENWADEKAR , 
Joint Commissioner of State Tax (GST -Adm ), 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


२८ 


. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ४-१० , २०१८ / पौष १४-२०, शके १ ९ ३ ९ 
राज्यकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोकण भवन, बेलापूर , नवी मुंबई 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय राज्यकर (मुंबई) नियम , १९ ५७, च्या नियम ४ अ मधील पोट -नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसहआ /व्हॅट प्रशा/ राय.वि./ “ एच ” नमुना / संकीर्ण/ २०१७-१८ / ब-३१५८ 
AL Tamash Export Pvt . Ltd. M - 19 , MIDC Industrial Area, Taloja, Navi Mumbai महाराष्ट्र “ एच 
मूल्यवर्धित कर कायद्याखालील २७९ १०३३१८१८ व्ही केंद्रीय राज्यकर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७९ १०३३१८१८ एच यांसकडून कळविण्यात 
आले आहे की , त्यांना वितरित करण्यात आलेले एच नमुना क्रमांक एमएच १२/१२४०६८ , एमएच १२ /१२४०६९ त्यांचेकडून हरविले 
आहे. त्याकरिता व्यापाऱ्याने दिनांक १९ जुलै २०१७ व २३ जुलै २०१७ रोजी दि इंडियन एक्सप्रेस व जनसत्ता या दोन वृत्तपत्रात 
जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राची कात्रण , तसेच क्राईम ब्रान्च, दिल्ली पोलीस ठाणे, दिल्ली येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध 
रु . २०० या कार्यालयास सादर केले आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , एस. आर. केनवडेकर , राज्यकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन ) , रायगड विभाग , नवी मुंबई, केंद्रीय 
राज्यकर (मुंबई ) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट - कलम नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे 
जाहीर करतो की , सदरचा एच नमुना क्रमांक एमएच १२/१२४०६८ , एमएच १२ / १२४०६ ९ रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर 
बेकायदेशीर ठरविण्यात येत आहे . 


. 


नवी मुंबई , 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१७ . 


एस . आर. केनवडेकर , 
राज्यकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशा. ), 
रायगड विभाग , बेलापूर , नवी मुंबई. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT ADM .) 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 


NOTIFICATION 
[Notification Under Sub - Rule ( 7 ) of Rule 4 - A of the Central Sales Tax (Mumbai) Rule , 1957] 

No. JCST/( Admn)/ Raigad Div./Misc/H-Form/17-18/B-3158 
Whereas , it has been reported by M /s. AL Tamash Export Pvt. Ltd. M - 19, MIDC Industrial 
Area , Taloja , Navi Mumbai, holder of TIN No. 27910331818 V under Maharashtra Value Added 
Tax Act , 2002 and TIN No. 27910331818 C under Central Sales Tax Act, 1956, that the C forms 
bearing No. MH 12/124068 , MH 12/124069 “ H ” Forms has been lost. To that effect the dealer has 
given the advertisement in dated 19th July 2017 and 23rd July 2017 “ The Indian Express” and 
“ Janstta ” and forwarded the news paper cutting alongwith copy of certificate of police complaint 
to Crime Branch , Delhi Police Station , Delhi, and Indemnity Bond of Rs. 200 to this office . 

Therefore , in view of the above I, S. R. Kenwadekar , Joint Commissioner of State Tax ( Vat 
Adm .), Raigad Divn ., Navi Mumbai in exercise of the powers vested in me under sub -rule 97 of 
Rule 4A of Central Tax (Mumbai) Rule , hereby declare that the said H form declaration bearing 
MH 12/124068, MH 12/124069 , H Forms should be treated as invalid and cancelled . 


Navi Mumbai, 
dated 11th October 2017. 


S. R. KENWADEKAR , 
Joint Commissioner of State Tax (ADM ) , 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४-२० , शके १ ९ ३ ९ 


. 


राज्यकर सहआयुक्त ( जीएसटी प्रशासन ), रायगड विभाग यांचे कार्यालय 
सहावा मजला, कोंकण भवन, बेलापुर , नवी मुंबई 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९ ५७, च्या नियम ४ अ मधील पोट-कलम नियम (७ ) या प्रमाणे 

क्रमांक : - राकसहआ / प्रशा / राय.वि ./ “ क ” नमुना/ संकीर्ण / २०१७-१८ / ब-३२४४ 
मे . रेवा डिकोर., ५२८ , कैलास भवन , एनआर तेरा पंथ हॉल , वानी अली, उरण , रायगड ४०० ७०२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर 
कायद्याखालील टीन क्रमांक २७ ९ ६०७२९ ३४५ व्ही केंद्रीय विक्रीकर कायद्याखालील टीन क्रमांक २७९ ६०७२९ ३४५ सी यांसकडून कळविण्यात 
आले आहे की , त्यांना वितरित करण्यात आलेले क नमुना क्रमांक ७२२८३६ हा क नमुना त्यांचेकडून हरविला आहे . त्याकरिता 
व्यापाऱ्याने दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र टाईम्स व द हिंदू या दोन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राची कात्रण , 
तसेच पोलीस ठाणे, अमंलदार , उरण पोलीस ठाणे, नवी मुंबई येथे तक्रार नोंदविल्याबाबतचे प्रमाणपत्र व सुरक्षाबंध या कार्यालयास सादर 
केलेले आहे . 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , शिवाजी रा . केनवडेकर , राज्यकर सहआयुक्त ( जीएसटी प्रशासन), रायगड विभाग, नवी मुंबई, 
केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई) नियम, १९५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट- कलम नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
असे जाहिर करतो की , सदरचा नमुना क्रमांक ७२२८३६ , हा क नमुना रद्द करण्यात येत आहे व त्याचा वापर बेकायदेशीर ठरविण्यात 
येत आहे. 


नवी मुंबई , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ . 


शिवाजी रा . केनवडेकर , 
राज्यकर सहआयुक्त ( जीएसटी प्रशासन ), 
रायगड विभाग, बेलापूर, नवी मुंबई. 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF STATE TAX (GST- ADM .) 

RAIGAD DIVISION , NAVI MUMBAI 


NOTIFICATION 
[Notification Under Sub -Rule (7 ) of Rule 4 - A of Central Sales Tax (Mumbai), Rule , 1957] 

No. JCST /( Adm. )/ Raigad Div./C-Form/17-18/B-3243 
Whereas, it has been reported by M/s. Reva Decore, 528, Kailash Bhavan, NR Tera Panth 
Hall, Wani Ali, Uran , Raigad 400 702 , holder of TIN No. 27960729345V under Maharashtra 
Value Added Tax Act , 2002 and 27960729345C under Central Sales Tax Act, 1956 , that the 
C form bearing No. 722836 “ C ” Form has been lost . To that effect the dealer has given the 
advertisement in dated 5th October 2017 “Maharashtra Times” and “ The Hindu ” and forwarded 
the news paper cutting alongwith copy of certificate of police complaint to Uran Police Thane , 
Navi Mumbai, and Indemnity Bond for Rs . 200 to this office. 

Therefore , in view of the above I, Shivaji R. Kenwadekar, Joint Commissioner of State Tax 
( GST- Adm.), Raigad Divn., Navi Mumbai in exercise of the powers vested in me under sub -rule 
97 of Rule 4A of Central Tax ( Mumbai ) Rule, hereby declare that the said C form declaration 
bearing No. 722836 C Form should be treated as invalid and cancelled . 


NaviMumbai , 
dated 25th October 2017. 


SHIVAJI R. KENWADEKAR , 
Joint Commissioner of Sales Tax (GST-ADM ), 

Raigad Division , Navi Mumbai. 


३० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ४-१० , २०१८ /पौष १४-२०, शके १ ९ ३ ९ 

राज्यकर सहआयुक्त -२, पुणे यांचे कार्यालय 
वस्तू व सेवाकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६. 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक : रासआ / पुणे -२ / “ सी ” नमुना / २०१७-१८ / ब-२४७४ 
ज्याअर्थी, मे.कार्ल्सस्टन टेक्नोव्हिजन प्रा.लि., शॉप नं . ६, ७, लोणकर कंपाऊंड , तुळशी हॉलच्या विरूद्ध , डेक्कन पेपर मिल रोड , 
मुंडवा, पुणे ४११ ०३६ मूल्यवर्धित कर कायदा २००२ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक २७१४०७५ ९१८७ व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर 
कायदा १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखल क्रमांक २७१४०७५ ९ १८७ सी यांसकडून कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम, १९ ५६ 
कलम ८ पैकी पोट - कलम ( ४ ) ( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या व्यापाऱ्याचे सी नमुना क्रमांक ८८१८३६ ( एकूण १ सी नमुना ) 
हरविला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक २२ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या इंग्रजी वर्तमानपत्र दि इंडियन एक्सप्रेस , पुणे व दिनांक २२ डिसेंबर २०१६ 
रोजीच्या मराठी वर्तमानपत्र लोकसत्ता , पुणे या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन त्या वर्तमानपत्राची कात्रण या कार्यालयास सादर केले आहे. 
तसेच त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून सी नमुना 

मिळाला नसल्याचे 

नमूद केले 

असून रुपये ९ ०११ ९ १ /- इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड 
सादर केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , रविंद्र आर. पाटील , राज्यकर सहआयुक्त (व्हॅट-प्रशासन ), पुणे केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई ) 
नियम , १९ ५७ च्या नियम ४ अ मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहिर करतो की , सदरचा 
सी नमुना क्रमांक ८८१८३६ ( एकूण १ सी नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे . 


• 


. 


पुणे , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ . 


रविंद्र आर . पाटील , 

राज्यकर सहआयुक्त , 
पुणे-२ , पुणे विभाग , पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF STATE TAX , PUNE - 2 
Goods and Servises Tax Bhawan , 2nd Floor, Airport Road , 

Yerwada, Pune 411 006 

NOTIFICATION 
[ Under Sub - Rule ( 7) of Rule 4- A of the Central Sales Tax ( Bombay ) Rule, 1957] 

No. JCST / Pune- 2/ Dupl / C - Form/ 17-18/ B - 2475 
Whereas, it has been reported by M / s. Karlston Techno Vision Pvt. Ltd., Shop No. 6 and 7 , 
Lonkar Compund , Deccan Mill Road , in front of Tulsi Hall, Near Mundva Police Station , Mundva , 
Pune , holder of TIN No. 27140759187 V under Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 and 
R. C. No. 27140759187 V under Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred in sub 
section ( 4 ) of section 8 of the Central Sale Tax Act , 1956 ( LXXIV ) of 1956 in form C issued to 
them bearing No. 881836 ( Total 1 C Form) has been lost and to that effect the dealer has given 
the advertisement in Marathi Newspaper “ Loksatta ", Pune Newspaper , dated 22nd December 2016 
and English Newspaper “ The Indian Express” , Pune, dated 22nd December 2016 forwarded the 
newspaper cutting to this office, also submitted indemnity bond of Rs. 901191/- respectively. 

Therefore , in view of the above I, Ravindra R. Patil, Joint Commissioner of Goods and Service 
Tax (Vat Adm ), Pune in exercise of the powers vested in me under sub -rule 7 of Rule 4A of Central 
Sales Tax ( Bombay ) Rule, 1957 hereby declare that the said C form declaration bearing No. 881836 
( Total 1 C Form) is treated as invalid. 


Pune, 
dated 22nd December 2017 . 


RAVINDRA R. PATIL , 
Joint Commissioner of Sales Tax , Pune- 2 , 

Pune Division , Pune. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


